पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सोळाव्या तिमाही हप्त्याचा निधी 
वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-८/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: २६.११. २०१९ 


Kell 
rail 
ळ| 


१) शासनाचे क्रमांक आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.9१/विशा-४,दि.१७.९.२०१३ चे इरादा VA (Letter 
of Intent) 
२) गृह विभाग,शासन निर्णय क्र. आयएसएस-१०१२/प्र.क्र.७१/विशा-४, दि.१४.१०.२०१३ 
३) महाराष्ट्र शासन आणि मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. यांचे दरम्यान दि.२८.१०.२०१३ 
रोजी झालेला करारनामा. 
४ वित्त विभाग, ama निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५ 
) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२.४.२०१८ 
) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र. क्र. ६४/विज्ा -३(अ), दि.०४.०८.२०१७. 
७ उपमहाव्यवस्थापक, मे.बीएसएनएल, पुणे यांचे दि.०६.११.२०१७ रोजीचे पत्र. 
) संचालक, अलाईड डिजिटल यांचे दि.२५.१०.२०१९ रोजीचे पत्र व देयक. 
९) मे. प्राईसवॉटरहाऊस कूपर्स कंपनी यांचा दि.१६.११.२०१९ रोजीचा ई-मेल. 
१०) पोलीस आयुक्त, पुणे यांचे दि.१९.११.२०१९ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना : 

पोलीस आयुक्त, पुणे यांचे अधिनस्त पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये सीसीटीव्ही प्रकल्प 
राबविण्याबाबत मे.अळलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. कंपनीला दि.१७.९.२०१३ रोजी इरादापत्र 
(Letter of Intent) देण्यात आले होते. संदर्भाधीन क्र. २ येथे नमुद गृह विभाग, शासन निर्णय 
दि.१४.१०.२०१३ अन्वये सदर प्रकल्पास व त्यासाठी येणाऱ्या संभाव्य रु. २२५ कोटी (रुपये दोनऱो 
पंचवीस कोटी फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चाच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
संदर्भ क्र.३ येथे नमुद करारनाम्यानुसार सदरहू कंपनीला देय असणारी रक्‍कम एकरकमी देय न 
करता, पुढील ६ वर्षाच्या कालावधीमध्ये (म्हणजेच प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर २०% आणि 
उर्वरित ८०% रक्‍कम २० समान तिमाही हप्त्यामध्ये) अदा करणे बंधनकारक आहे. 

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे काम पुर्ण झाले असुन सदर प्रकल्प 
दि.२७.१०.२०१५ रोजी कार्यान्वित (Go-Live) झाला आहे. प्रकल्प सल्लागार, मे.पीडब्ल्युसी कंपनी 
यांनी संदर्भ क्र. ०९ येथे नमुद दि.१६.११.२०१९ रोजीच्या ई-मेल संदेशाद्वारे दिलेल्या 
अहवालानुसार प्रकल्पाच्या झालेल्या कामाची एकूण किंमत रु.२१७,७८,४०,२८०/- (अक्षरी रुपये 
दोनशे सतरा कोटी अट्ट्याहत्तर हजार चाळीस हजार saat ऐंशी waa ) एवढी असल्याचे 
मे.पीडब्ल्युसी कंपनीने प्रमाणित केले आहे. मे. अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. या कंपनीला पुणे 
सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या केलेल्या कामासाठी आजपर्यंत एकूण रु.१७६,०२,७६,१६१/- (अक्षरी रुपये 
एकरी TAA कोटी दोन लाख MSIL हजार एकशे एकसष्ठ फक्त) एवढी रक्‍कम अदा 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-८/पोल-३ 


करण्यात आली आहे. प्रकल्प सल्लागार,मे.पीडब्ल्युसी कंपनीने पुणे हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या 
विनंती प्रस्तावातील (Request For Proposal) तरतुदी व सेवा कराराच्या अटी व शर्ती प्रमाणे 
दि.१६.११.२०१९ रोजी सादर केलेल्या अहवालानुसार पुणे शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या 
कामासाठी सोळाव्या तिमाही हप्त्याचे (5988711 Quarter) देयक म्हणून अदा करावयाच्या 
रु. ९,८५,९६,८९९ /- (अक्षरी रुपये नऊ कोटी पंच्याऐंशी SA शहयान्नव हजार soa) नव्यान्नव 
फक्त) एवढया रक्कमेपैकी मे. अलाईड डिजीटल सर्विसेस लि. या कंपनीला रुपये 
८,३५,९६,८९९/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी पस्तीस लाख शाहयान्नव हजार आठडो Asad फक्‍त) 
एवढी रक्‍कम व सदर प्रकल्पासाठी मे.बीएसएनएल कंपनीने पुरविलेल्या नेटवर्क 
कनेक्‍्टीव्हिटीसाठी अदा करावयाची रुपये १,५०,००,०००/-(अक्षरी रुपये एक कोटी पन्नास लाख 
फक्त) एवढी रक्‍कम अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन [नणय निर्णय :- 


पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाबाबत मे.अळाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि. 
आणि महाराष्ट्र शासन यांचे दरम्यान दि. २८.१०.२०१३ रोजी करार झाला आहे. सदर 
करारनाम्याच्या अनुषंगाने प्रकल्प सल्लागार, मे. पीडब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या 
अहवालानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या केलेल्या कामासाठी सोळाव्या 
हप्त्याचे (5988711) Quarter) जीएसटी करासह देयक म्हणून अदा करावयाच्या रुपये रु. 
९,८५,९६,८९९ /- (अक्षरी रुपये नऊ कोटी पंच्याऐंशी लाख शहयान्नव हजार sez नव्यान्नव 
फक्त) एवढया रक्कमेपैकी मे. अलाईड डिजीटल सर्विसेस लि. या कंपनीला रुपये 
८,३५,९६,८९९/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी पस्तीस लाख शहयान्नव हजार आठरी नव्यान्नव फक्त) 
एवढी रक्‍कम व सदर प्रकल्पासाठी मे.बीएसएनएल कंपनीने पुरविलेल्या नेटवर्क 
कनेक्टीव्हिटीसाठी अदा करावयाची रुपये १,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पन्नास लाख 
फक्त) एवढी रक्‍कम अदा करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


२. सदरहू रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर यांना नियंत्रक 
अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यास येत आहे. त्यांनी रुपये 
८,३५,९६,८९९/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी पस्तीस लाख शहयान्नव हजार आठशे नव्यान्नव फक्त) 
एवढया रकमेचा धनादेश अलाईड डिजीटल सर्विसेस लि. कंपनीच्या कोटक महिंद्रा बँक, नरीमन 
पॉईन्ट शाखा, मुंबई यांचेकडील ESCROW Account No.02312436713, IFSC: KKBK0000958 या 
खात्यावर जमा करावा. तसेच रुपये १,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी पन्नास लाख फक्त) 
एवढया रकमेचा धनादेश मे. बीएसएनएल कंपनीच्या आयसीआयसीआय बँक, शिवाजीनगर, पुणे 
या बँकेच्या खाते H.003905003534, IFSC:1C1C0000039 या खात्यावर जमा करावा. 


3. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च हा "मागणी क्र. बी-१०, ४०५५- पोलीस यावरील भांडवली 
खर्च, Coo इतर खर्च, (००)(०९) सीसीटीव्ही संनियंत्रण यंत्रणा बसविणे (४०५५ 0223) योजनेतर 
योजना -५२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०१९-२०२० या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-०८१५/प्र.क्र.२७/भाग-८/पोल-३ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र. क्र. 
३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८ 
भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व अनु.क्र. २७ अ, नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला 
असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प. सदरहू देयकात १८ टक्के वस्तु व सेवा कराचा समावेश आहे.सदर देयक पुणे 
सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या करारनाम्यात नमूद केल्यानुसार यासाठी लागू असलेल्या सर्व प्रचलीत 
कर व इतर वजाती वसूल करुन अदा करण्यात यावे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"१//.॥ीक्ीवा95॥0[॥8.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११२६१७१९३२१८२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


रन डी Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 
| Nn e S h p paj | DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=a49495d0d4b3 1e36ff1d612a85453ca984b74e2 


S a ste 8fd6f99cdf66e3e499969e942, cn=Dinesh Appaji Saste 
Date: 2019.11.26 17:23:46 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

३. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. पोलीस आयुक्त, पुणे शहर, पुणे 

६. पोलीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड, पुणे 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 

८. आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे 

९. आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

११.मे.अलाईड डिजिटल सर्व्हिसेस लि., प्रिमाईसेस नं. १३-ए, १३ वा मजला, अर्नेस्ट 
हाऊस, Shed रेक्लेमेशन, एनसीपीए रोड, ब्लॉक Ill, नरीमन पाईंट, मुंबई-२१. 

१२.वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

१३.अवर सचिव, अर्थ-१,गृह विभाग. 

१४.निवडनस्ती, पोल-३. 


3333 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


